महाराष्ट्र रांज्य पोलीस दलामधील 
राज्य गुप्तवार्ता विभागाची पुनर्रचना. 
महाराष्ट्र शासन । 
- गृहविभागं 
शासन निर्णय क्रमांक : एसआयडी-३२००१/प्र.क्र.३३१/पोल-५अ 
मंत्रालय, मुंबई-ड०० ०३२ 
दिनांक : २ जून, २००७ 


संदर्भ १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमंआयएस-०१८०/२२/पोल-५अ, दि.२७.११.१९८१ 


२) आयुक्त, गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पत्र क्र.साशा/प्रलि/ससे/नेमणूक/२००१/ 


८९०६, दि.३१.१०.२००१ - 
३) पोलीस महासंचालक व यहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.डीजीपी/पीए/सीबी/२००६/ ३१६, दि.२०.७.२००६ 


. ४) आयुक्त, गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पत्र क्र.साशा/प्रलि/ससे/नेमणूक/२००६, 


दि.९१.८.२००६ 


प्रस्तावना : राज्य गुप्तवार्ता विभागाची पुनःरचना शासन निर्णय क्र.एंमआयएस-०१८०/२२/पोल-५अ, 
दि.२७ नोव्हेंबर,१९८१ अन्वये करण्यात आली आहे. सदर विभागाचे कार्य राज्यातील दहशतवादी 
कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे ब. वेळीच त्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी गुप्त माहिती 
संकलित करुन ती कार्यकारी यंत्रणेकडे सुपूर्द करणे असे. आहे. मुंबई शहरामध्ये झालेल्या रेल्वेतील 
बॉम्बस्फोट प्रकरणामुळे पोलीस महासंचालकांच्या नियंत्रणाखालील राज्य गुप्तवार्ता विभाग बळकट 
करणे व त्याची कार्यक्षमता वाढविणे यासाठी या विभागाची पुनर्रचना करणे गरजेचे झाले होते. त्या 


अनुषंगाने सदर विभागाची Great करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
- संदर विभागाची सध्याची संरचना खालीलप्रमाणे आहे. . 


| अश्र. __ पदनाम पदसंख्या [Cae | 
|__| आयुक्त २२४००-२४५०० 
२__ | सह आयुक्त rk | १८४००-२२४०० 
|_३__। उप आयुक्‍त *_१००००-१५२०० । 
se sg 
५._ | सहाय्यक आयुक्‍त ८३ ८०००-१३५०० 
।_६_|वरिष्ठगुप्तवाता अधिकारी wae 
@ yrant stat 


सहाय्यक गुप्त वाता अ Re 'डॅ०००-६००० 
१० (प रापाई é ३२००-४९०० + बि.ते. रु.५००/- 
|_११_ | पोलीस चालक » 3 ३२००-४९०० + वि.वे. B.oo/- 
१२ |रेडिओतत्रज्ञयाविके | 1१] ४०००-६००० 
र bor ५६६ ‘ 


ROTA /H=685( 3506-2007) -1 


2 
wrest निर्णय : aq गुप्तवार्ता विभागाचे पुर्ननामकरणे " राज्य गुप्तवार्ता ब्यूरो " म्हणून करण्यास, 
संदर विभागाच्या संरचनेमध्ये बदल करुन खालीलेप्रमाणे पुनरंचित करण्यास, नवीन पदे निर्माण 
करण्यास, सध्याची काही पदे समर्पित करण्यासं आणि अन्य पूरक बाबींना शासन मान्यता Sa आहे. 
सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी दि.१ मे, २००७.पासून करण्यात यावी. 


i = ec वि aie Ped abit: _ सर्मापत 
+ 
iene eerie 
g oe R ल 3 
r १ , आयुक्‍त २२४००-२४५०० 
कोण 
२१००००-१५२०० | 


१००००-१५२०० 
८०००-१३५०० 
७४५०-११५०० रि 


६(५५००-१०७५०० 
# Ly Yuoo-Ro0o 
सहाय्यक aT ४०००-६००० Re - Re 


22Qoo-Yeo0o + 
विशेष ae रु.५००/- 
२३२००-६९०० + 
विशेष daz रु.५००/- 


१/०००-६००० 


४०००-६००० 


२. मुख्य गुप्तवार्ता अधिकारी यांचा नवीन संवर्ग ऱ.७४५०-२२५-११५०० व वरिष्ठ गुप्तवार्ता 


अधिकारी यांची वेतनश्रेणी रु.७४५०-२२५-११५०० यावरुन रु.६५००-२००-१०५०० करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


H-685 la 


३- . सदर विभागातील अधिकारी ब कर्मचाऱ्यांची बदलीने, पदोभ्नतीने. आणि सरळसेवेने नियुक्‍त 


: करावयाची संख्या खालीलप्रमाणे TET 


सुरक्षा सहाय्यक 


| 2000000.) 
ie | इंश्ट © RAY RRR. 


४. पोलीस विभागातून बदलीने राज्य गुप्तवार्ता विभागात येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 
प्रचलित एक टया पदोन्नती वेतन व अनुषंगिक लाभ देय राहतील. 


qos 


५८. . सरळ सेवा प्रवेश ब पदोन्नतीने भरावरच्या पदांसाठी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यन्त 


पोलीस दलातून प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात धाबी. 
६... सहाय्यक गुप्तबार्ता अधिकारी, गुप्तवार्ता अधिकारी, वरिष्ठ गुप्तवार्ता अधिकारी, मुख्य 
गुप्तवार्ता अधिकारी, सहाय्यक आयुक्‍त व अपर SRT या सहां पदांचे सेवा भरती नियम स्वतंत्रपणे 
विहीत करण्यात येतील. । 
७. सदर प्रस्तावामुळे येणारा अतिरिक्‍त खर्च लेखाशिर्ष "२०५५- पोलीस-१०१-गुन्हा अन्वेषण व. 
दक्षता- राज्य गुप्तवार्ता विभाग-०१-बेतन" या खाली मागणी क्रमांक एच- नवीन बाबीद्वारे करण्यात 


येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


ष्र Gan .- 7 


नाळ 


८. हा शासन निर्णय Re विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४९/०७/सेवा-९, दि.९/४/२००७ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. . सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
. संगणक सांकेतांक २००७०६०२१५४४१९०००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


alba 

(सं. चं. मोंडकर) ९0 
अबर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सर्चिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई  . 

पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, अ.सी.बी., मुंबई , 

आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, गु.अ.वि.(गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. | | 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खास पंथके, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. न 

सर्व पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व पोलीस अधीक्षक, 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळां, . 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, 

प्राचार्य, गुन्हा अन्वेषण प्रशिक्षण शाळा, नाशिक 

महालेखापाल (लेखा व अनूज्ञेयता/ लेखांपरीक्षा)-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. , । 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. ‘ 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. शः 

सर्व कोषागार अधिकारी, 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई: 

वित्त विभाग (व्यय-७/सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 

गृह विभाग (बीयुडी-२/ पोल-४/पोल-३), मंत्रालय, मुंबई 


H-686~24, 


